अँड. निरज जावडे यांना व्यावसायिक फी मंजूर 
करण्याबाबत. 

एटापल्ली पोलीस स्टेशन, गडचिरोली येथे दाखल 
अ.प.क्र. ३५/२०१६, या गुन्हयातून उद्भवणाऱ्या 
उद्भवणाऱ्या क्रिमिनल रिट CSA क्र.२९४/२०२२ 
या न्याय प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई 
खंडपीठ, नागपूर येथे दाखल याचिकेच्या 
न्यायालयीन कामकाजासाठी. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-०८२१/प्र.क्र.१९४/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: १८ एप्रिळ, २०२३ 


संदर्भ :- (१) विधि व न्याय विभाग, शासन पत्र क्र. ४३/एसपीपी/२०२२/-अ० शाखा,दि. २७.०९.२०२२ 
(२) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम,दि. २९.०७.२०१५. 
(३) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम,दि. १६.०६.२०१७. 


शासन निर्णय:- 

एटापल्ली पोलीस स्टेशन, गडचिरोली येथे दाखल अ.प.क्र. ३५/२०१६ या गुन्हयातून 
उद्भवणाऱ्या क्रिमिनल Re पिटिशन क्र.२९४/२०२२ या न्याय प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई 
खंडपीठ, नागपूर येथे दाखल याचिकेच्या अनुषंगाने विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून काम पाहण्यासाठी 
अँड. निरज जावडे यांना खालीलप्रमाणे व्यावसायिक फी अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ, नागपूर 
(क्रिमिनल अपील क्रमांक २९४/२०२२) 
प्रतिदिन सुनावणी फी - रू. ५०,०००/- (अक्षरी रुपये पन्नस हजार फक्त) 


सदर फी व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही लाभ अँड. निरज जावडे यांना अनुज्ञेय होणार नाहीत. 
तसेच त्यांना कोणत्याही अपरिणामकारक सुनावणीकरीता फीचे प्रदान करण्यात येणार नाही. 
२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधित प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोळीस उपायुक्त दर्जाहून 
कमी नाही, अशा अधिकाऱ्याकडून तसेच संबंधित मा. न्यायालयाच्या प्रबंधकाकडून तपासून, प्रमाणित 
करून घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता संबंधित पोलीस 
उपायुक्त यांनी घ्यावी. 
3. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या “मागणी क्रमांक बी-१, २०५५ पोलीस -(००)१०९, जिल्हा 
पोलीस (००)(०१) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८)- २८ व्यायसायिक सेवा” या लेखाशीर्षाखालील 
त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या उपलब्धतेच्या अधीन आणि मंजूर अनुदानातून व 
मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-०८२१/प्र.क्र.१९४/पोल-१० 


४. प्रस्तुत शासन निर्णय संदर्भ क्र. २ व ३ वरील वित्त विभाग शासन निर्णयानुसार मा. उच्च 
न्यायालय व मा. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायालयीन प्रकरणी नेमण्यात आलेल्या विशेष सरकारी 
अभियोक्त्यांना फी अदा करण्यासंदर्भात प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

दघ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०४२७१३०४३८६६२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
५ A N D E E ) BN काल्या OF AAAS sucHoMe 


2.5.4.20=ff342077573d6da5d5f85c3d90fda86e6ede5234a80cc83053f54 
097b9680600, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=0B2AF4F 1 8680EBFC370E00D 1233E3FBC0670795379916 
7BB51529B858E2004E0, cn=SANDEEP BHIVRAJ PAWAR 
Date: 2023.04.27 13:10:01 +05'30" 


(संदीप भि. पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Wa:- 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरो०ळी परिक्षेत्र, कँप नागपूर 
३. पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर . 
५. जिल्हा लेखा अधिकारी, गडचिरोली 
६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, गडचिरोली 
७. अँड. निरज जवडे, कृपा छत्र, झेंडा चौक, धरमपेठ, नागपूर ४४००१० 
८. विधी व न्याय विभाग (अ शाखा), मंत्रालय, मुंबई. 
९. निवड नस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


